नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३८/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-०१ जुलै, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१९(५/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 


विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये मोर्शी नगरपरिषद/वरुड नगरपरिषद/ शोंदुरजना 


घाट नगरपरिषदेसाठी करिता रु.१०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णया 
सोबतच्या परिशिष्टातील मंजूर विकासकामांची मान्यता रद्द करुन सुधारित यादीस शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- 


उपरोक्त वाचा येथीळ शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील कामांची यादी रद्द करुन खालीलप्रमाणे 


सुधारीत यादीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर कामांची कार्यान्वित यंत्रणा कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, अमरावती राहतील. 


(रु. लक्ष) 
अ) मोर्शी नगरपरिषद, जि. अमरावती 
अ.क्र कामांचे नाव रक्‍कम 

णि नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत नगर परिषदच्या शासकीय जागेत अभ्यासिका कार्यान्वित ६०.०० 
करण्या करिता डिजीटळल,फर्नीचर व इतर त्याआवऱ्यक साहित्य पुरवठा करणे. 

२ | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत नगर परिषदच्या ६ शासकीय जागेत व्यायाम झाळा साहित्य ९०.०० 
पुरवठा करून आधुनिकरण करणे. 

३ | नगर परिषद मोशी अंतर्गत प्रभाग क्र.५ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ६८.४९ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 

४ | नगर परिषद मोशी अंतर्गत प्रभाग क्र.६ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ६८.४९ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 

५ | नगर परिषद मोशी अंतर्गत प्रभाग क्र.७ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ७२.५२ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 

६ | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत प्रभाग क्र.८ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ७२.५२ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.कूर.३८/का-१४११, 


७ | नगर परिषद मोशी अंतर्गत प्रभाग क्र.९ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक स्थळे, | ७३.४८ 
पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान भूमी 
कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
अ.क्र कामांचे नाव रक्‍कम 
८ | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत प्रभाग क्र.१० मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक ७२.५२ 
स्थळे, पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान 
भूमी कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
९ | नगर परिषद मोशी अंतर्गत प्रभाग क्र.११ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक 5८.४९ 
स्थळे, पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान 
भूमी कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
| ० | नगर परिषद मोर्शी अंतर्गत प्रभाग क्र.१२ मध्ये नगर परिषद खुल्या जागेत, धार्मिक ६८.४९ 
स्थळे, पर्यटन स्थळ, उद्यान, शासकीय जागेत, बस स्थानक, आरोग्य केंद्र व स्मशान 
भूमी कल्पक एल.ई.डी इंटिग्रेटेड सोलर डिव्हाइसचा पुरवठा करणे. 
एकूण (अ) ७१५.०० 
ब) वरुड नगरपरिषद, जि. अमरावती 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
पिं नगर परिषद वरुड अंतर्गत नगर परिषदच्या शासकोय जागेत अभ्यासिका कार्यान्वित ६०.०० 
करण्या करिता डिजीटळल,फर्नीचर व इतर त्याआवऱयक साहित्य पुरवठा करणे. 
२ | नगर परिषद वरुड अंतर्गत नगर परिषदच्या ६ शासकोय जागेत व्यायाम शाळा साहित्य ९०.०० 
पुरवठा करून आधुनिकरण करणे. 
एकूण (ब) १५०.०० 
क) शोंदुरजना घाट नगरपरिषद, जि. अमरावती 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
ति नगर परिषद शोंदुरजना घाट अंतर्गत नगर परिषदच्या शासकीय जागेत अभ्यासिका ६०.०० 
कार्यान्वित करण्या करिता डिजीटल,फर्नीचर व इतर त्याआवश्‍्यक साहित्य पुरवठा 
करणे. 
२ | नगर परिषद ]ोंदुरजना घाट अंतर्गत नगर परिषदच्या ६ शासकीय जागेत व्यायाम शाळा । ७५.०० 
साहित्य पुरवठा करून आधुनिकरण करणे. 
एकूण (क) १३५.०० 
एकूण (अ) (ब) (क) १०००.०० 


२. 


या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.कूर.३८/का-१४११, 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०११५१८४९६३१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH BABANRAO : 
GHADGE य 


(प्रकाश घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, अमरावती, 

३. मुख्य अधिकारी, मोर्शी नगरपरिषद/वरुड नगरपरिषद/ sero घाट नगरपरिषद, जि. अमरावती 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती, 

१०. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


